सोमवार , १८ एप्रिल , २०१६ 


शिक्षणविषयक पुस्तके 


शिक्षक म्हणून आपला बौध्दिक पाया पक्का करण्यासाठी काही पुस्तके 


शिक्षक व पालकांसाठी वाचनीय व संग्राह्य पुस्तके 
अर्थातच ही यादी बरीच वाढवता येईल. आपण यात भर घालालच... 


क्र .,पुस्तकाचे नाव , लेखक , प्रकशक ,किमंत या क्रमाने 


1 . शाळा भेट नामदेव माळी साधना 100 
2. लिहणं मुलांचं शिकवणं शिक्षकांचंलिला पाटील उन्मेष 80 
3 ऐलमा पैलमा शिक्षण देवा लिला पाटील उन्मेष 100 
4 प्रवास ध्यासाचा.... आनंद सृजनाचा लिला पाटील उन्मेष 280 
5 परिवर्तनशिल शिक्षण लिला पाटील उन्मेष 150 
6 शिक्षणातिल ओअॅसिस लिला पाटील उन्मेष 140 
7 शिक्षण देता, घेता लिला पाटील उन्मेष 120 
8 शिक्षणातील लावण्य लिला पाटील ग्रंथाली 100 
9 बालकहक्क लिला पाटील ग्रंथाली 225 
10 अनुताईंच्या सहवासात सिंधुताई अंबिके ग्राममंगल 80 
11 वटवृक्षच्या सावलीत सिंधुताई अंबिके ग्राममंगल 175 
12 मुलांच सृजनात्मक लिखाण मंजिरा निमकर जोत्स्ना 75 
13शिक्षणाच्या उगमापाशी सुचिता पडळकर मनोविकास 180 
14 नीलची शाळा ए.एस.नील राजहंस 237 
15 शिक्षण:विचारमंथन प्रा.रमेश पानसे डायमंड 150 
16 रचनावादी शिक्षण प्रा .रमेश पानसे प्रा.रमेश पानसे 150 
17 शिक्षण:परिवर्तनाची सामाजिक चळवळ प्रा .रमेश पानसे डायमंड 80 
18 मुलांचेशिक्षण: पालक व शासन प्रा .रमेश पानसे डायमंड 100 
19 गोष्टी सांगणाऱ्यासाठी चार गोष्टी ताराबाई मोडक बालशिक्षण संशोधन केंद्र 25 
20 बहुविध बुद्धिमत्तांचा विचार प्रा .रमेश पानसे बालशिक्षण संशोधन केंद्र 20 
21 डॉ. मारिया मॉटेसोरी नवे दर्शन प्रा. रमेश पानसे बालशिक्षण संशोधन केंद्र 25 


22 अल्पी कोहन यांचे काही लेख प्रा. रमेश पानसे बालशिक्षण संशोधनकेंद्र 25 
23 गृहपाठ श्रुति पानसे बालशिक्षण संशोधन केंद्र 25 
24 मेंदु, भाषा आणि भाषा शिक्षण प्रा .रमेश पानसे बालशिक्षण 30 
25 शोध घेते ते शिक्षण प्रा.रमेश पानसे अर्थबोध 50 
26 बालशाळेचा विकासात्मक शिक्षणक्रम प्रा.रमेश पानसे महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषद 150 
27 निळे आकाशहिरवे झाड प्रा.रमेश पानसे ग्राममंगल 200 
28 शिक्षण : आनंदक्षण प्रा .रमेश पानसे 200 
29 लिहावे नेटके भाग 1,2 माधुरी पुरंदरे जोत्स्ना 400 
30 वाचू आनंदेमाधुरी पुरंदरे जोत्स्ना 200 
31 शिकु या आनंदेरेणु दांडेकर मनोविकास 120 
32 800 शालेय प्रकल्प रेणु दांडेकर 80 
33 मुल घडताना घडविताना रेणु दांडेकर मनोविकास 120 
34 निर्मितीचं आकाश रेणु दांडेकर मनोविकास 60 
35 चिकनसुप जॅक कॉनफिल्ड मेहता 250 
36 मुलांचे वालचंद ताराबाई मोडक ग्राममंगल 100 
37 शिक्षणाचे मराठी माध्यम - अनुभव .. डॉ. हेमा क्षिरसागर मराठी अभ्यास केंद्र ठाणे 150 
38 गमंत शब्दांची डॉ द. दी. पुंडे 
39 How to talk so kids will listen Adele Faber 
40 जावे भावनांच्या गावा डॉ. संदीप केळकर राजहंस 150 
41 एका समृध्द शाळेचा प्रवास कबीर वाजपेयी मनोविकास 400 
42 सहज सोपे सुलभ विज्ञान प्रयोग अँण्डी बायर्स मनोविकास 
43 टचिंग द व्हाइड ज्यो सिंप्सन मनोविकास 160 
44 मुसाफिरी ज्ञान विज्ञान व शिक्षणाची प्रा . वसंतराव कर्डिले दिलीपराज 300 
45 गणिती अच्युत गोडबोले मनोविकास 350 
46 ख - या शिक्षणाच्या शोधात डेव्हिड ग्रिबल मनोविकास 350 
47 का ? कसं? ( 7 पुस्तके ) डॉ.बाळ फोंडक मनोविकास 560 
48 उद्योगी व्हा हृषिकेश गुप्ते मनोविकास 120 
49 arvindguptatoys.com is free ebooks on education 
50 मुलं नापास का होतात ? जॉन होल्ट मनोविकास 200 
51 प्रिय बाई अनुवाद सुधा कुलकर्णी मनोविकास 120 


52 माय कंट्रीस्कुल डायरी जुलिया वेबर गार्डन मनोविकास 250 
53 टीचर सिल्विया ऑश्टन मनोविकास 150 
54 तोत्ताचान तेत्सुको कुरोयानागी नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडीया 55 
55 कोसबाडच्या टेकडीवरुन अनुताई वाघ ऋचा 160 
56 दिवास्वप्न गिजुभाई बधेका मनोविकास 100 
57 शिक्षणाचे जादुई बेट डॉ . अभय बंग मनोविकास 40 
58 बिचारी बालके तारबाई मोडक नुतन बाल शिक्षण संघ 20 
59 धोका शाळा हेमलता होनवाड मनोविकास 70 
60 अमादेर शांतिनिकेतन शिवानी कजा कजा मरु 60 
61 शाळेपासुन मुक्ती वर्षापुरती राहुल अलवारिस मनोविकास 
62 समरहिल ए. एस .नील 
63 शिकवण्यायोग्य काय आहे ? कृष्ण कुमार 
64 मुलांची भाषा आणि शिक्षण कृष्ण कुमार मुलगामी 80 
65 बाल साहित्य रविंद्रनाथ ठाकुर साहित्य अकादमी 120 
66 स्टीव्ह जॉब्ज अच्युत गोडबोले मेहता 140 
67 प्रकाशवाटा डॉ. प्रकाश आमटे समकालीन 200 
68 नेगल विलास मनोहर ग्रंथाली 120 
69 आमचा काय गुन्हा रेणु गावस्कर शब्द 175 
70 विचार तर कराल! डॉ. दाभोलकर राजहंस 120 
71 युवा विज्ञान कुतुहल आनंद घैसास 
72 ठरल डोळ्स व्हायचं डॉ. दाभोलकर 
73 कल्पक बनुया अशोक निरफराके ज्ञानप्रबोधिनी 
74 विवेकी पालकत्व अंजली जोशी शब्द पब्लिकेशन 200 
75 मनश्री- सुमेध वडावाला राजहंस 200 
76 पुण्यभूमी भारत सुधा मुर्ती मेहता 130 
77 नापास मुलांची गोष्ट अरूण शेवते ऋतुरंग 225 
78 माझी काटेमुंढरीची शाळा मो. ना. मुनघाटे साधना 100 
79 माझा वेगळा उपक्रम नामदेव जरग 
80 उपक्रम:वेचक वेधक डा . वसंत काळपांडे 
81 दीपस्तंभ प्रा . शिवाजीराव भोसले ओम अक्षरब्रम्ह 400 


82 देशोदेशीचे दार्शनिक प्रा . शिवाजीराव भोसले ओम अक्षरब्रम्ह 200 
83 सर्व प्रश्न अनिवार्य रमेश इंगळे शब्द 275 
84 शोध नव्या दिशेचा संदीप वासलेकर 
85 शतक शोधांचे मोहन आपटे 86 जोहड सुरेखा शहा सुमेरु 250 
87 गुगलचा इतिहास अतुल कहाते 
88 मला ( न) कळलेले बाबा विलास मनोहर मनोविकास 
89 श्रीमान योगी रणजित देसाई मेहता 400 
90 सलाम मलाला संजय मेश्राम मनोविकास 100 
91 खरडछाटणी नामदेव माळी मनोविकास 
92 . माझे सत्याचे प्रयोग m k गांधी 
93 . किमयागार अच्युत गोडबोले राजहंस 
94. शिक्षक दिन पर्यायी सांस्कृतिक राजकारण हरिति प्रकाशन संपादन 200 
95 . आठवणीतील शाळा आणि शिक्षण scert पुणे 130 
96. शिक्षा क्या है 
जे कृष्णमूर्ति राजपाल 195 
97.शिक्षण विचार विनोबा भावे पवनार आश्रम 
98. शिक्षा में बदलाव का सवाल अनिल सदगोपाल ग्रंथशिल्पी दिल्ली 275 
99 . शिक्षा और लोकतंत्र जॉन डिवी ग्रंथशिल्पी 160 
100 . शर्यत शिक्षणाची व्ही रघुनाथ रोहन 150 
101. कर्ता करविता मेंदू संशोधन रमेश पानसे इतर भारतीय अर्थविज्ञान वर्धिनी पुणे 350 
102 .शिक्षण संपादन विलास रणसुभे लोकवाग़मयगृह 150 
103. न पेटलेले दिवे राजा शिरगुप्पे साधना 100 
104. अखंड प्रेरणा गांधी विचारांची सकाळ 165 
105 . अज्ञात गांधी नारायण भाई देसाई समकालीन 150 
106 . सृष्टी विज्ञान गाथा राजहंस 1100 
107 . मला उत्तर हवंय मोहन आपटे ( सेरिज) राजहंस 
108. वेध नक्षत्रांचा अतुल पाटणकर रोहन 125 
109 विज्ञान जिज्ञासा खंड 1, 2 रा वि सोवनी लोकवागमयगृह 
110. विज्ञान तंत्रज्ञान कोश मराठी विज्ञान परिषद 385 
111. निवडक किशोर खंड 4 बालभारती 


112. डोंगर यात्रा आनंद पाळदे प्रफुल्लता पुणे 350 
113. नो प्रॉब्लम अंजली पेंडसे अनुश्री प्रकाशन 150 
114 . गणितशिक्षणातील काही महत्त्वाची वाचने होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र मुंबई 
115. गारांचा पावूस शोभा भागवत उन्मेष 70 
116. शिकवण्यायोग्य काय आहे ? कृष्ण कुमार जोत्स्ना अनुवाद अरुण ठाकूर100 
117. समनतेसाठी शिक्षण जीवन शिक्षण scert पुणे 50 
118 . आमचं बालपण उल्का राउत रोहन 150 
119 . माझा साक्षात्कारी हृदयरोग अभय बंग राजहंस 150 
120. का कराचं शिकून ? लक्ष्मण माने ग्रंथाली 70 
121. वैखरी - अशोक केळकर- स्नेह वर्धन पुणे. 250 
122 . दप्तरातल्या कविता संपादन तृप्ती अंधारे 
123. करके देखो समकालीन 250 
124 . खरे खुरे आयडॉल समकालीन225 
125 . हाती ज्यांच्या शून्य होते समकालीन225 
126.शिकण्याच्या वाटेवरचं आनंदवन 


